जिल्हा परिषद / पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक 
निवडणुका-२०१७ शांततेत पार पाडण्याकरीता 
हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. मोआअ-०११७/ ८५५/प्र.क्र. १४/विशा १अ 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक :- ०४ फेब्रुवारी, २०१७. 


वाचा :- १) राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र क्र. रानिआ/ जिपपंस- २०१७/प्र.क्र. ०९/ 
का. ७, दिनांक २५ जानेवारी, २०१७. 
२) जिल्हाधिकारी, गडचिरोली यांचे पत्र .क्र. कार्या- १०/अ.का. जिपपंसनि/ सं.क्र. १८/ 
करपि/११६/२०१७, दि. २० जानेवारी, २०१७. 
३) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांचे पत्र जा. क्र. डी- २४/ ८- जिपपंसनि/ हेळीकॉप्टर/ 
२०१७- २८, दि. २५.०१.२०१७. 


शासन निर्णय :- 


राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घोषित करण्यात आलेल्या २५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत 
येणाऱ्या २८३ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका - २०१७ करीता गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक 
१६.०२.२०१७ व दिनांक २१.०२.२०१७ या दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. गडचिरोली हा जिल्हा 
अतिदुर्गम व जंगलग्रस्त आहे. त्याचप्रमाणे बहुतांश भाग उंच टेकड्या व जंगलव्याप्त असल्यामुळे त्या 
ठिकाणी कोणतीही वाहतुकीची साधने उपलब्ध नाहीत. तसेच, या भागामध्ये नक्षलवादी चळवळ सक्रिय 
आहे. यास्तव गडचिरोली जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या मतदारसंघात निवडणूक साहित्य पोहोचविणे, 
निवडणूक कर्मचारी पोहोचविणे व त्यांना सुरक्षा पुरविण्यासाठी पोलीस कर्मचारी पोहोचविणे यासाठी 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांना दिनांक १३.०२.२०१७ ते २३.०२.२०१७ या कालावधीसाठी २ मोठे 
हेलिकॉप्टर्स (M1 - १७) व २ THA केंद्र शासनाकडून भाड्याने घेण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


याकरीता होणारा खर्च “ मागणी क्र. बी- १, २०५५- पोलीस, १०९ (०१) (०१) जिल्हा पोलीस 
दल (२०५५०१६८) अंतर्गत 49- मोटार वाहने ” या लेखाशिर्षाखालील तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ ४९/ १७/ व्यय-७, दिनांक ०२.०२.२०१७ 
अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मोआअ- 0990 / ८५५/प्र.क्र. १४/विशा १अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१७०२०६१११८२९६२२९ असा आहे. हा 


आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


ee D Digitally signed by Vijay D Patil 
V | a DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=5254aa09c72b0eb445f264826 


Patil 1100111 तीी 
(विजय पाटील) 
उप सचिव, गृह विभाग, 

महाराष्ट्र शासन 

१) प्रधान महाळेखापाल-१ (ले.प./ ले.व अ.), महाराष्ट्र, मुंबई 

२) महालेखापाल-२ (ले.प./ ले. व अ), महाराष्ट्र, नागपूर. 

३) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

५) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६) विभागीय आयुक्त, नागपूर 

७ पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली 

८) अवर सचिव (अर्थसंकल्प-१), गृह विभाग 

९) निवडनस्ती (विजा १३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


